सन २०२३ मधील नियतकालिक बदली 
आदेशामध्ये सुधारीत पदस्थापना (डॉ. 
शिला सांडूजी बनकर, पशुधन विकास 
अधिकारी, गट-अ) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन आदेश क्र .पसंप्र -२०२३/प्र.क्र.५१/पदुम-१ 
मंत्रालय विस्तार,मादाम कामा मार्ग, दालन क्र. ५१८, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२ 
दि. २१/०८/२०२३ 
संदर्भ:- १) शासन आदेशा क्र. पसंप्र-२०२३/प्र.क्र.५१/पदुम-१, दि.१५.५.२०२३ व दि.३०.६.२०२३ 


बदली अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार पशुसंवर्धन विभागातील wea विकास 
अधिकारी, गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने नियतकालिक 
बदल्याबाबतचे संदर्भाधिन आदेश दि.१५.०५.२०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आले असून त्यापैकी काही 
अधिकाऱ्यांच्या सुधारीत पदस्थापनेचे आदेश दि.३०.६.२०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. 
संदर्भाधिन दि.३०.६.२०२३ रोजीच्या आदेशान्वये डॉ. शिला सांडूजी बनकर, पशुधन विकास अधिकारी 
यांची पविअ, जिल्हा पशु सर्वचिकित्सालय, नागपूर येथे केलेल्या पदस्थापनेचे पद रिक्‍त नसल्याने डॉ. 
बनकर यांना रुजू होता आलेले नाही. याअनुषंगाने डॉ. शिला सांडूजी बनकर, पश्ञुधन विकास अधिकारी 
ह्या पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत असल्याने बदलीसंदर्भात त्यांच्या सुधारीत पदस्थापनेच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र 
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील कलम ४ (४) व ४ (५) मधील तरतूदीनुसार व सक्षम प्राधिकारी यांच्या 
मान्यतेने, डॉ. शिला सांडूजी बनकर, wae विकास अधिकारी यांच्या संदर्भाधिन बदली आदेशामध्ये 
अंशत: बदल करुन आता त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी त्यांची सुधारित 
पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम दि.३०.६.२०२३ च्या स्तंभ 3 येथील पदस्थापनेत 
क्र. आदेशान्वये झालेली बदल करुन सुधारित 
बदली पदस्थापना 
शि २. यी PR 
Ea SI. शिला सांडूजी बनकर, | पविअ, जिल्हा पशु | पविअ, अतिशित रेत 
पशुधन विकास अधिकारी सर्वचिकित्सालय, नागपूर । प्रयोगशाळा, जि. नागपूर 
२. उपरोक्त तक्त्यातील बदली झालेल्या अधिकाऱ्याने बदली आदेशा प्राप्त होताच 


सुधारित पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ हजर व्हावे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी बदलीच्या पदावर हजर 
झाल्यानंतर तात्काळ कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्रासह त्यांचा रुजू अहवाल आयुक्त, wae, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत विहित मार्गाने शासनास न चुकता विनाविलंब सादर करावा. 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र -२०२३/प्र.क्र.५१/पदुम-१ 


३. आयुक्त, पशुसंवर्धन, पुणे यांना कळविण्यात येते की, विहीत कालावधीत संबंधित 
अधिकारी रूजू न झाल्यास अथवा त्यांना कार्यालय प्रमुखांनी कार्यमुक्‍्त/रुजू करण्याची कार्यवाही 
तात्काळ न केल्यास त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित करावी व तसा अहवाल 
शासनास तात्काळ सादर करावा. याबाबतच्या कार्यवाहीचा अहवाल mansing.patil@nic.in या इ- 
मेल वर सादर करावा. 


सदर शासन SST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८२११७२९११२९०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ानुसार व नांवाने 


Digitally signed by MANSING UTTAMRAO PATIL 
M A N S | N G DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
|Code=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=3ba28caa058b8cad7f6c3793fb39c98ab0287353F 


024576ece2b3e8f549e6 1 4b, 
pseudonym=39C570EEDB4A04D696ECOB6B31398073607 


I ber=8B399521097196419264C0S9FOA083B9DB 


ialN 
52ECFAFA693832FAEAGED15299044C, cn=MANSIN' 
UTTAMRAO PATIL 


Date: 2023.08.21 17:31:51 +05'30' 


(मानसिंग पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत: 

१) मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

२) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३) मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४) आयुक्त Wa, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५) सह आयुक्‍त पशुसंवर्धन (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६) प्रादेशिक पशुसंवर्धन सह आयुक्‍त, नागपूर 

५) जिल्हा VARA उप आयुक्‍त, नागपूर 

६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 
८) संबंधित अधिकारी, आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मार्फत 
९) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


